समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) 
कार्यक्रमासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ मार्च, २०२० 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 


३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२/०१/२०२० 


४) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक: 7 .५०-७-५/२०१९-5- 
92(GEN), दि.०४/०२/२०२० 


५) समग्र शिक्षा अभियान यांचे पत्र क्र.रामाशिअ/लेखा/केंद्र व राज्य हिस्सा/(३६/१९)/ 
२०२०/१४७, दि.१८/०२/२०२० 


प्रस्तावना:- 


समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण 


(केंद्र:राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने समग्र शिक्षांतर्गत (माध्यमिक विभाग) उपक्रमांकरिता 


दि.०४/०२/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये मंजूर केलेला दुसर्‍या हप्त्याचा आवर्ती (सर्वसाधारण) 
हिस्स्याचा रु.१५,१९,००,०००/- इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केला आहे. सदर 


निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केल्याबाबत वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक 


संदर्भ क्र.9१/अर्थोपाय, दि.२०/०२/२०२० अन्वये अभिप्राय दिले आहेत. सदर निधीच्या प्रमाणात 
राज्य हिस्याचा निधी रु.१०,१२,६६,६६७/- इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व 


राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने निधी 
वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे 


आहे. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला दुसऱया 


हप्त्याचा आवर्ती (सर्व साधारण हिस्सा) निधी रु.१५,१९,००,०००/- (रु.पंधरा कोटी एकोणीस लाख 
फक्त) व त्याप्रमाणात समरुप राज्य हिस्सा रु.१०,१२,६६,६६७/- (रु.दहा कोटी बारा लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


सहासष्ट हजार GERI सदुसष्ट फक्त) असा एकूण रु.२५,३१,६६,६६७/- (रुपये पंचवीस कोटी 


एकतीस लाख सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) इतका निधी खाळील विवरणपत्रात 


दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग), मुंबई यांच्याकडे समग्र 
शिक्षा कार्यक्रमाच्या (माध्यमिक विभाग) अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरित करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद 


स्तंभ क्र.२ येथील लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्च करण्यात 
यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०१९-२०या वितरीत करावयाची 

क्र वर्षात अर्थसंकल्पिय तरतूद 
तरतूद 

Ea २ ३ क कलन 


१ | "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, | रु.७५० कोटी | रु.१५,१९,००,०००/- 
०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०१) समग्र शिक्षा 
अभियान (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा go टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ |६२१)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, | रु.४४६.७९८१ । रु.१०,१२,६६,६६७/- 
०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, कोटी 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा 
अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा yo टक्के), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (2202 1692)" 


एकूण रु.२५,३१,६६,६६७/- 


२. वित्त विभागाच्या दि.०१/०४/२०१९, दि.०८/०७/२०१९ व दि.२२/०१/२०२० रोजीच्या 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.०४/०२/२०२० रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षणाच्या चालु 
योजनांच्या आवर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९, दि.०८/०७/२०१९ व 
दि.२२/०१/२०२० च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत 
करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व 


क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा 
(माध्यमिक विभाग) यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 


६. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९, दि.०८/०७/२०१९ व 
दि.२२/०१/२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.9१/अर्थोपाय, दि.२०/०२/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०९१३०३०८६३२१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gaikwad Santosh 
Umeshrao 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


ल 


६) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग), चर्नीरोड, मुंबई 

७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

९ 

१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 


१४) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) अवर सचिव, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


